वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती 
विकास महामंडळाच्या मा. संचालक मंडळाची 
सदस्य संख्या निश्चित करण्याबाबत............ 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : महामं २०२३/प्र.क्र.६१/ महामंडळे 
मोती महल इमारत चर्चगेट, मुंबई ४००३२ , 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा:- समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन विभाग, शासन निर्णय दि.०१/१०/ १९८३. 


प्रस्तावना :- विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या आर्थिक उन्नती व विकास करण्याच्या दृष्टीने संदर्भीय 
शासन निर्णयान्वये वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाची स्थापना 
करण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयान्वये महामंडळाचे संचालक मंडळ ३ पेक्षा कमी किंवा १५ पेक्षा 
अधिक नसेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे संचाळक मंडळाची स्थापना 
करण्यात आली आहे:- 

. मा. मंत्री, समाजकल्याण- अध्यक्ष. 

. मा. राज्यमंत्री, समाजकल्याण- उपाध्यक्ष. 

. सचिव, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- संचालक. 

. संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- संचालक. 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, मुंबई- संचालक. 


> C aw A -O 


मात्र सन २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून वेगळा होवून इतर मागास 
बहुजन कल्याण विभाग अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती 
विकास महामंडळाच्या संदर्भाधीन दि. ०१.१०.१९८५ च्या शासन निर्णयातील संचालक मंडळाची पुनर्रचना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे संचालक मंडळ हे ०९ 
सदस्यांचे Wels आणि या महामंडळाच्या संचालक मंडळाची रचना खालीलप्रमाणे असेल:- 


अ.क्र. पदनाम सदस्य 
a मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. अध्यक्ष 
२ ।मा. राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. उपाध्यक्ष 


३ | मा. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण | संचाळक 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः महामं २०२३/प्र.क्र.६१/ महामंडळे 


४ | AL संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. Wash 


५ | मा. सहसचिव/उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, | संचालक 
मुंबई. 


६ । व्यवस्थापकोय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या | संचालक 
जमाती विकास महामंडळ (AAT), मुंबई. 


9 अशासकीय सदस्य - 3 संचालक 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१०१२१४२७२०२२३४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NIVEDITA Deccan Of ESTA TH 


2.5.4.20=3ef8c2c4c081462a26dea72c10274caaa77d92363242a1b 
#f9454421d88652f3, postalCode=400032, st=M 


st=I 
L K E H WA R L E erialNumber=8A41558A05225BDD429CBDFA69D2436A1EA3BC 
5173099C377F9F8B13C78A9D57, cn=NIVEDITA LOKESH WARULE 


2023.10.12 14:30:52 +05'30' 


(नि.लो.वारुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, समाजकल्याण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय समाज कल्याण अधिकारी, मुंबई विभाग, नवी मुंबई (दोन प्रती) 

व्यवस्थापकीय संचालक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ 
(मर्या. मुंबई. 


. सर्व जिल्हा व्यवस्थापक, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/ २. मुंबई/नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, ठाणे. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

र्‌. 


अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकणभवन, नवी मुंबई. 


१०.वित्त विभाग, ( का. व्यय १४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ), मंत्रालय, मुंबई. 
११.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, पाचवा मजला, 


मंत्रालयासमोर, 


१२.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


